राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९- 
२० या आर्थिक वर्षात सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग 
कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या अनुदानातून Pyrosequensing 
Machine व Sleeves/ Envelopes खरेदी 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४१४-अ/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र. संआसे/ 
खरेदीकक्ष/पीआयपी २०१९-२०/क्षयरोग सेवा प्रशा.मा./१५२०-२४/२०१९, दिनांक १९ जून, 
२०१९. 

२) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
यांच्याकडील दिनांक १९ जून, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग 
कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून Pyrosequensing Machine व 
Sleeves/ Envelopes खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग 
कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या अनुदानातून आयआरएल नागपूर, आयआरएल 
पुणे, जीएमसी औरंगाबाद व शिवडी टि.बी. हॉस्पिटल येथे Center of Excellence for Diagnosis 
& Research करीता Pyrosequensing Machine (नग-४) व क्षयरुग्णांसाठी आवश्‍यक असलेल्या 
औषधींवर घालण्यासाठीचे वेष्टणांची Sleeves/ Envelopes खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४१४-आअ/आरोग्य -७ 


यांनी प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सहसंचालक, 
आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई यांनी सादर केलेल्या बाबींची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे 
करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.३९३.७४ लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्याबाबत लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व प्रस्तावाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचा व खरेदीचा तपशिल 


Name of its Approx 
Name of ; Code Name of 9 PPrOx. Approx. 
Service / Item ; Quantity Rate Per 
Scheme ‘be Pracincad PIP Item's / Unit (Rs) Amount (Rs.) 
. 2019-20 | Particular 
Procurement 
of Bio Pyrosequensing Pyro -- 
Medical Machine 6.1.1.18a | sequensing 4 4777000.00 1,91,08,000.00 
Equipment : Machine 
RNTCP 
Amount Rupees 1,91,08,000.00 
Sleeves / 
Envelopes 630512 7.5 4728840.00 
(4 FDC) 
Sleeves / 
Procurement Sleeves / Envelopes 
of Sleeves & Envelopes 6.5.2 (3 FDC) 1.4... ie 0१00020 
Drug Boxes Sleeves / 
Envelopes 
(4 FDC) 270220 75 2026650.00 
Sleeves / 
Envelopes 
(3 FDC) 1261025 75 9457687.50 
Amount Rupees 2,02,66,470.00 
Grand Total | 3.93,74,470.00 


उपरोक्त प्रशासकीय मान्यता खालील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) सदर बाबींची आवशयकता / मागणी याची sehen / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू बाबींचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक fat reat (technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
sa रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४१४-आअ/आरोग्य -७ 


३) 


4) 


शासन निर्णय, उद्योग, Gol व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
उतर राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर 
बाबींची खरेदी केळी जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर विचारात घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व 
त्यानूसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या 
संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात 
यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या 
बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व ure विनिर्देशञ (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी 
कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ee 
Code 6.1.1.18.a, 6.5.2 अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच 
खरेदी मंजुर अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच करण्यात यावी. सदरची खरेदी प्रशासकीय 
मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (cve 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०६१९/प्र.क्र.४१४-आअ/आरोग्य -७ 


१०)झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 

११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201907161146503317 असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou= 


alth Department, 


‘alCode=400032, st=Maharashtra, 


post 
S a an S h e | 2.5.4.20=cc7 0f5be589b29aaa447f5cdd15c98 


2678 1deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea18 


f6d46feab420783e1 2f260504F402b54de8c47 


Tadavi 0101116 
(ज.स. तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


